राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत 

दिल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी 

मर्यादित यांना द्यावयाचे अर्थसहाय्य (समायोजनाने) 

सन २०२२-२३ 

महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क.६०/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २९ जुले, २०२२ 
संदर्भ :- 
१ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थस-२०२२/प्र. क्र. ४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, २०२२ 
२ महावितरण कंपनीचे पत्र क्र. पी-कॉम/शासन/मागणी/सवलत(95९)/१०८७१, दि. २९.०४.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील विविध वर्गातील ग्राहकांना शासनाच्या धोरणानुसार विद्युत वितरण कंपनीला वीज 

दरात सवलत देण्यात येते व त्याची प्रतिपूर्ती शासनाकडून वितरण कंपनीस केली जाते. वितरण कंपन्यांना 
कृषिपंप ग्राहकांना वीज सवलतीसाठी सन २०२२-२३ करिता लेखाशिर्ष २८०१५५७२ खाली अर्थसंकल्पित 
केलेल्या रु. ४९४०.९०५१ कोटी रक्कमेपैकी रु. ३७२३.७१ कोटी रक्‍कम समायोजनाने वितरीत करण्यास 
वित्त विभागाने मंजूरी दिलेळी आहे. सदर रक्‍कम रु. 3023.09 कोटी समायोजनाने महावितरण कंपनीला 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

कृषिपंप ग्राहकांना वीज दरात दिलेल्या सवलतीसाठी सन २०२२-२३ करिता अर्थसंकल्पित 
केलेल्या रु. ४९४०.९०५१ कोटी रक्कमेपैकी रु. ३७२३.७१ कोटी (रुपये तिन हजार सातडी तेवीस कोटी 
एक्काहत्तर लाख फक्त) रक्कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना समायोजनाने वितरीत 
करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. उक्त प्रयोजनासाठी होणारा “मागणीक्रमांक के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, १०४, वीज 
विकास व्यवस्था राष्ट्रीय भार, (०१) वीज दरात सवलत, (०१) (०१) कृषीपंप ग्राहकांना वीजदर सवलत 
(सर्वसाधारण) (२८०१५५७२), (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. समायोजनाने वितरीत करावयाची रक्‍कम रु. 3023.09 कोटी (रुपये तिन हजार Great तेवीस 
कोटी एक्काहत्तर लाख फक्त) महावितरण कंपनीस रोख न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे महावितरण कंपनी 
मर्या., यांच्याकडून शासनास येणे असलेल्या रक्‍कमेपोटी वसूल करण्यात यावी व खाली नमूद केलेल्या 
लेखाशिर्षाखाली समायोजनाव्दारे जमा करण्यात यावी. 


अ. क्र. तपशील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 
१) | वित्तीय वर्ष २०२१-२२ या वर्षातील | १२९०,९४,१०,५०९ /- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 
विद्युत्‌ शुल्कापोटी या आदेशान्वये १०१ वीजेचा वापर व fasta 
समायोजित करावयाची रक्‍कम यावरील कर (०१) (०१) मुंबई 
(ऑक्टोबर, २०२१ ते डिसेंबर, २०२१ विद्युत शुल्क अधिनियम १९५८ 
अंशत) (१२९०.९४१०५०९ हि खालील जमा रक्कमा 
१२९०.९४१०५०९ =0.00 कोटी बाकी) (०००४३००९२) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क.६०/ऊर्जा-३ 


२ | वित्तीय वर्षे २०२१-२२ या वर्षातील | १०८,५९,११,१२२/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 
वीजेच्या विक्रीवरील करापोटी या १०१ वीजेचा वापर व विक्री 
आदेशान्वये समायोजित करावयाची यावरील कर (०१) (०३ ) महाराष्ट्र 
रक्‍कम (ऑक्टोबर, २०२१ ते डिसेंबर, विजेच्या विक्रीवरीलळ कर 
२०२१ पुण) (१०८.५९१११२१- (०००४३००८३) (सुधारणा) 
१०८.५९१११२१ =0.00) अधिनियम २००४ 

३) | वित्तीय वर्ष २०२१-२२ या वर्षातील | १५६१,७९,३५,३८८/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 
विद्युत्‌ शुल्कापोटी या आदेशान्वये १०१ वीजेचा वापर व fasta 
समायोजित करावयाची रक्कम यावरील कर (०१) (०१) मुंबई 
(जानेवारी, २०२२ ते मार्च, २०२२ पुर्णत) विद्युत शुल्क अधिनियम १९५८ 
(१५६१.७९३५३८६८८- खालील जमा रक्कमा 
१५६१.७९३५३८६८८--०.००) (000830082) 

४) | वित्तीय वर्ष 2029-22 या वर्षातील | १०९,१२,४२,३८१/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 
वीजेच्या विक्रीवरील करापोटी या १०१ वीजेचा वापर व विक्री 
आदेशान्वये समायोजित करावयाची यावरील कर (०१) (०३ ) महाराष्ट्र 
रक्‍कम (जानेवारी, २०२२ ते मार्च, २०२२ विजेच्या  विक्रीवरील कर 
पुर्णत: (१०९.१२४२३७९९९- (०००४३००८३) (सुधारणा) 
१०९.१२४२३७९९९-२०.००) अधिनियम २००४ 

3) | वित्तीय वर्ष २०२२-२३ या वर्षातील । ६५३,२६,००,६००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 
विद्युत शुल्कापोटी या आदेशान्वये १०१ वीजेचा वापर व fasta 
समायोजित करावयाची रक्‍कम (एप्रिल, यावरील कर (०१) (०१) मुंबई 
२०२२ ते जून, २०२२ अंशत) विद्युत शुल्क अधिनियम १९५८ 
(१६५३.६०-  ६५३.२६००६२२१०००.३४ खालील जमा रक्कमा 
कोटी बाकी) (०0००४३००९२) 

एकूण ३७२३,७१,००,०००/- 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर यांनी त्यांच्या अखत्यारित 
व अधिकारात वरील विवरणपत्रानुसार सदर रक्‍कम रु. ३७२३.७१ कोटी (रुपये तिन हजार सातशे तेवीस कोटी 
एक्काहत्तर लाख फक्त) चे पुस्तकी समायोजन करुन तसे शासनास कळवावे. 
५. सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल, मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात करण्यात येत 
असल्याने रु. ३७२३.७१ कोटी (रुपये तिन हजार सातडो तेवीस कोटी एक्काहत्तर लाख फक्त) सदर रकमेचे देयक 
तयार करण्यात येवू नये. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०७२९१०४७४८३३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NANASAHEB 
RAJARAM DHANE 
(ना.रा.ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित, हॉगकॉँग बँक 
बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क.६०/ऊर्जा-३ 


अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे मुंबई 

सचिव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, १३ वा मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कुलाबा, मुंबई १ 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी,रालेवि/अराप, मुंबई ४००००१ 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे पूर्व, मुंबई ४०००५१ 

) उप सचिव (ऊर्जा-५, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई --32 

१०) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४, व्यय-१६, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

११) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर 
मार्ग, चेंबूर मुंबई. 

१२) निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


Mm SCS KC wW AV 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


Zen ८5. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


